बी. एससी (ऑनर्स) उद्यानविद्या, बी.एससी (ऑनर्स) 
वनविद्या, बी.एससी (ऑनर्स सामाजिक विज्ञान, 
बी.एससी (ऑनर्स) कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन, 
बी.एफ.एससी (मत्स्य विज्ञान, बी.टेक (कृषि 
अभियांत्रिकी), बी.टेक (अन्नतंत्रज्ञा) व बी. टेक 
(जैवतंत्रज्ञान) या संलग्न पदव्या बी. एससी (ऑनर्स) कृषि 
पदवीशी समतुल्य असल्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृप १०२१/प्र.क्र.६३/७ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ एप्रिल, २०२१. 


संदर्भ -: 9) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, शासन निर्णय 
क्र.आकृवि १२११/प्र.क्र.२०८/१५ए, दि.७ सप्टेंबर, २०११. 
२) कृषि परिषद कार्यालयाचे पत्र क्र.मकृप/शिक्षण १/प्र.क्र.४२१/७१५/२०२०, 
दि.२४.३.२०२१. 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये कृषि विद्यापीठांतर्गत बी.एससी (कृषि 


जैवतंत्रज्ञान), बी.एससी (कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन), बी.एससी (गृह विज्ञान), बी.टेक (grads, बी.एफ. 


एससी., बी.एससी (उद्यानविद्या) ही पदवी बी.एससी (कृषि/बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) व तत्सम 


पदव्यांशी समतुल्य ठरविण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली 


यांच्यामार्फत कृषि अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच 


त्यानंतर पदवी नामामध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत. पदवी नामाभिधानामध्ये बदल झाल्यामुळे कृषि 


पदवीधारक विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा तसेच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेच्या परीक्षा देण्यामध्ये 


येणाऱ्या अडचणी विचारात घेवून बदललेल्या नामाभिधानाप्रमाणे कृषि संलग्न पदव्या बी. एससी (ऑनर्स) 


कृषि पदवीशी समतुल्य असल्याबाबत दि.२२.२.२०२१ रोजी संपन्न झालेल्या कृषि परिषदेच्या १०४ व्या 


बैठकीत ठराव क्र. २/१०४/२२.२.२०२१ पारित करण्यात येवून त्यानुसार सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित 


करण्याबाबत संदर्भ क्र. २ अन्वये शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने सुधारीत 


शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांतर्गत खालील पदव्या या बी. एससी (ऑनर्स) कृषि या पदवीशी 


समतुल्य समजण्यात याव्यात. 


(१ बी. एससी (ऑनर्स) उद्यानविद्या (२) बी.एससी (ऑनर्स) वनविद्या, 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृप १०२१/प्र.क्र.६३/७ ओ 


(३) बी.एससी (ऑनर्स) सामाजिक विज्ञान, (४) बी.एफ.एससी (मत्स्य विज्ञान), 


(4) बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी), (६) बी.टेक (अन्नतंत्रज्ञान) 


(७ बी. टेक (जेवतंत्रज्ञान) 


(८) बी.एससी.(एबीएम)/बी.बी.एम.(कृषि)/ बी.बी.ए.(कृषि)/बी.एससी (ऑनर्स) कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२२१५१२२०३२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Balasaheb Kisan 
Raskar 


(बा. कि. रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 


२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


४. मा.राज्यमंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


५. मा. मुख्य सचिव यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मा. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, विधानभवन, मुंबई 

९. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, विधानभवन, मुंबई 

१०.आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


११.सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
१२.कुलगुरु / कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 


१३.कुलगुरु / कुलसचिव, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 


१४.कुलगुरु / कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 


१५.कुलगुरु / कुलसचिव, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 
१६.कार्यासन (७ अ) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


